वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालयांकरीता कोविड -१९ (तिसरी लाट) 
व म्युकरमायकोसीस उपचारासाठी आवश्‍यक 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०३ डिसेंबर, २०२१ 
वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
४) शासन निर्णय,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक यंत्रख-२०२१ / 
प्र.क्र.२०८ / VAN-9, दिनांक २०.०९.२०२१ 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं / 
यंसाख/कोविड/-१९ (तिसरी लाट) व म्यूकरमायकोसीस/१-म/१३९०४/२०२१, 
दिनांक २२.१०.२०२१ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णांलयाकरीता कोविड-१९ 
तिसरी लाट व म्युकरमायकोसीस या आजाराच्या उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या यंत्रसामुग्रीस 
संदर्भ क्रमांक ४ येथे नमुद शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 
सदर प्रशासकीय मान्यतेतील कोविड तिसरी लाट व म्युकरमायकोसीस उपाययोजनातंर्गत 
आवश्यक खालील यंत्रसामुग्री खरेदीस तज्ञ समितीने सुचविलेल्या बदलानुसार सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती संचालनालयाने संदर्भ क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये केली आहे. 
सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नग व किंमतीस सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


कोविड-१९ (तिसरी लाट) आवश्‍यक यंत्रसामुग्री 
दिनांक यंत्राचे नाव नग । प्रती नग Hoo सुधारीत | सुधारीत सुधारित 
20,08 20 किंमत प्रशासकीय | नग प्रतीनग | एकूण किंमत 
२१ मान्यता संख्या किंमत 
रोजीच्या किंमत 
मूळ 
प्रशासकीय 
मान्यते 
मधील 
अ.क्र. 
8 सिरींज इन्फ्युजन ९५० १५०००० १४२५०००००० ९५० ५०००० ४७५००००० 
पम्प 
षु मल्टीपरा ४९७ ३००००० १४९१००००० ४९७ १७५००० ८ ६९७५००० 
मॉनीटर विथ एन 
आय बी पी विथ 
नेओनेट अण्ड 
पेडीयाट्रीक Wa 
१२ रेडियन्ट हिट | २६० २००००० ५२०००००० २६० १००००० २६०००००० 
वॉर्मर 
१३ SI सरफेस | १११ | १५०००० | १६६५०००० | 999 ८०००० | ८८८०००० 
फोटोथेरपी 
युनीट 
१४ बबल सीपॅप विथ | १२० | ६४५०० ७७४०००० १२० 340000 | ४२०००००० 
हयुमिडीटर 
SOR अण्ड 
ब्लेन्डर 
१५ इलेक्ट्रीकल १६० १८५० २९६००० Yo 300000 92000000 
हॉस्पीटल ग्रेड 
ब्रेस्ट मिल्क पम्प 
१९ इलेक्ट्रॉनिक 3 १५००० ४५००० Yo १५००० ६००००० 
est मशीन 
२० मॅन्युअल १० १००००० १०००००० २०० ९४०००० ८०००००० 
पी.आय.सी.यु. 
बेडस्‌ 
एकूण ३६९३३१००० २३१९५५००० 
म्युकरमायकोसीस उपाययोजनांतर्गत आवश्‍यक यंत्रसामुग्री 
vere | यंत्राचे नाव नग | प्रती नग मूळ सुधारीत | सुधारीत सुधारित 
मान्यतेमधी किंमत प्रशासकीय | नग प्रतीनग | एकूण किंमत 
ल अ.क्र. मान्यता संख्या किंमत 
किंमत 
व२ मायक्रोडिब्रायडर २२ ३०००००० ६६०००००० २२ ३००८००० ६६१(७६००० 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


म्युकरमायकोसीस उपाययोजनांतर्गत आवश्‍यक यंत्रसामुग्री 
vara | यंत्राचे नाव नग | प्रती नग मूळ सुधारीत | सुधारीत सुधारित 
मान्यतेमधी किंमत प्रशासकीय | नग प्रतीनग | एकूण किंमत 
ल अ.क्र. मान्यता संख्या | किंमत 
किंमत 
सिस्टीम (विथ 
मायक्रोडिब्रायडर 
ब्लेड) 
308 =| कोब्लंटर FAA] १८ | ८००००० | १४४००००० | १८ ८१५००० | १४६७०००० 
(विथ कोब्लेंटर 
वॉन्ड) 
६व६ ईएनटी १८ ४०००००० (92000000 १८ ४१५०००० (98(900000 
एन्डोस्कोप सेट 
विथ नेझल 
एन्डोस्कोप 
(०,३०,४५,७०) 
एकूण १५२४००००० १५५५४६००० 


सदर सुधारीत मान्यतेच्या अनुषंगाने संस्थेनिहाय वाटपासाठी प्रस्तावित यंत्रांची नांवे व 
Tra सुधारीत तपशील परिशिष्ट* अ* व * ब* मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


अटी : 


१. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधीत संस्थेस 
निधी उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्रीच्या सुधारित किंमतीची खातरजमा संबंधित संस्था व संचालनालयाने 
केलेली आहे. 

३. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


४. सदर विषयी शासनाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक २०.०९.२०२१ मधील area निर्णयातील 
अन्य सर्व अटी व लेखाठीर्षाचे माध्यम कायम राहील. 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२०३११३१२२२६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Bab: 


Surwase 
[| a a S h DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 
ICode=400032, st=Maharasht 


९ 
2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed7 
a a Nn fa (0 S8d69aeddf95746d0042863b2a0ce7 Idcif, 
Ps -22F9E51BE81F4F3AE79C3DF8E 
SAOEFCCC3354857, 
ber=6B133E92365A7935768A9BF 


S U ‘wa se ‘A0220E77FC95C2726F4A9EB86D8D0C7E623 
A2B976, cn=Prakash Babanrao Surwase 
te 


(प्रकाश सुरवसे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

३. विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 

४. महाळलेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
५. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
७. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
é 
8 


अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई 
अधिष्ठाता, डॉ.ऱांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
विष्णुपुरी, नांदेड 

१०. अधिष्ठाता, डॉ.वैजांपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व श्री.छत्रपती 
शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय सोलापूर 

११. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला 

१२. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 

१३. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया 

१४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव 

१५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

१६. अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था ( महाविद्यालय व 
रुग्णालय), लातूर 

१७. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 

१८. अधिष्ठाता, श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार 
रुग्णालय, धुळे 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


१९ 


२०. 


२१. 
२२. 
२३. 


२४. 
२५. 


२६. 
२७. 
२८. 


२९ 


. अधिष्ठाता, श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
यवतमाळ 

अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 

अधिष्ठाता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून रुग्णालय, पुणे 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज व पद्मभूषण वसंतदादा पाटील 
सर्वोपचार रुग्णालय, सांगली 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती 
अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिला 
राजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. निवडनस्ती (प्रशासन-१) 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१, दिनांक 03.99.2029 चे सहपत्र 
सुधारीत परिशिष्ट-अ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव व वाटप तपशिल 
संबधित शासकीय वैद्यकीय । सिरींज मल्टीपॅरा । रेडियन्ट | डबळ । बबल सीर्पेप | इलेक्ट्रीकल इलेक्ट्रॉनिक | मॅन्युअल 
महाविद्यालय व रुग्णालय । इन्फ्युजन | मॉनीटर विथ एन| हिट | सरफेस विथ हॉस्पीटल ग्रेड व्हेईंग मशीन | पी.आय.सी. 
पम्प | आयबीपीविथ | वॉर्मर फोटोथेरपी| हयुमिडीटर | ब्रेस्ट मिल्क यु. बेडस्‌ 
नेओनेट अँण्ड युनीट |कॉंप्रेसर अण्ठ| wy 
पेडीयाट्रीक प्रोब ब्लेन्डर 

8 4 १२ १२ १४ १५ १९ २० 
।_१__| सें. जॉ.रु., मुंबई vo | ११ | १० | ५ ५ २ 2 { ११ | 
२ । नांदेड ६४ 2 २० 9 4 २ 2 | ११ | 
३ | UTTER ६० Yo | 9 | a9 क | र 9 | क. 
४ | अकोला २९ २० |. Se अ... | ळे, | २ २. | 9 | 
५ ।शा.वै.म.वरु. औरंगाबाद % | 9 | oe | o | 4 3 et an | 
६ ।शा.वे.म. औरंगाबाद 39 ४ २२ ३ 3 २ 2 | a | 
७ | गोंदिया ५० २० oe २ ५ २ २ | 9 
८ | जळगाव ४९ ३५ २० ५. | a | २ २. | 9 | 
९ । मिरज ३७ = a ० ८ 4 2 २ |. aa १ 
| qo | नागपूर ४९ ४० oe 4 ष्‌ २ २ pad १ 
“भै... | १ | बारामती १८ पु १२ द २ २ २ | 90 | ० 
१२ ।इ.गां.शावै.म.रु.,नागपूर २४. | १ | १ | 4 4 3 ll ae. | 
१३ | कोल्हापूर ४० ३० २० 4 4 2 2 | 9 | 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव व वाटप तपशिल 
संबधित शासकीय वैद्यकीय । सिरींज मल्टीपॅरा । रेडियन्ट | डबळ । बबल सीर्पेप | इलेक्ट्रीकल इलेक्ट्रॉनिक | मॅन्युअल 
महाविद्यालय व रुग्णालय । इन्फ्युजन | मॉनीटर विथ एन| हिट | सरफेस विथ हॉस्पीटल ग्रेड व्हेईंग मशीन | पी.आय.सी. 
पम्प | आयबीपी विथ | वॉर्मर फोटोथेरपी| हयुमिडीटर | ब्रेस्ट मिल्क यु. बेडस्‌ 
नेओनेट अँण्ड युनीट |कॉंप्रेसर अण्ड | way 
पेडीयाट्रीक wre ब्लेन्डर 
8 4 १२ १२ १४ १५ १९ २० 
qe धुळे २०९ शिक आशा oO zk oe. | Pe २ २ | “के. fe) 
१५ | यवतमाळ २८ २० ५० नेक )॥. Se | २ 2 |" a | 
१६ | अंबाजोगाई ५१९ |. १० | २० ५ 4 २ 2 | a | 
१७ । लातूर ७० ६० ८ 3 २० २ २.. |. "११. - !| 
१८ ।बी.जे.आणिस.स.रु., पुणे १९ २० १५ | 9° | 4 २ 2 "| a | 
१९ | चंद्रपूर ३९ Yo 4 4 षु २ २ ae q 
एकूण ९५० ४९७ २६० | 999 | १२० ४० ४० २०० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ञा-१ 


शासन निर्णय क्रमांक यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१, दिनांक 03.99.2029 चे सहपत्र 
सुधारीत परिशिष्ट-ब 


अ.क्र संबंधीत शासकीय वैद्यकीय यंत्रसामुग्रीचे नाव व वाटप तपशिल 
महाविद्यालय व रुग्णालय मायक्रोडिब्रायडर सिस्टीम कोब्लंटर मशीन (विथ ईएनटी एन्डोस्कोप सेट विथ 
(विथ मायक्रोडिब्रायडर BS ) कोब्लेंटर वॉन्ड) ASS एन्डोस्कोप 
(० ३० ४५ ७०) 

... वी, | 3 4 

| 9 | PR ज.जी.स.रु., मुंबई २ a; es en 
2  । नांदेड (1. १ 1__-*| a रक | Po 
3 ।सोलापूर rr ee ee: ee ne ee 
४ ।अकोला a. 1१ a 
५ ।शा.वै.म.वरु.,औरंगाबाद २ शिक क ४111 “हरी. 111___| 
६ । गोंदिया a ee a a | 
७ । जळगाव काका शा शिका ५. ae 
मिरज शा a अ" | Po 
नागपूर Q 1१ 1१ | 
noe ० ।बारामती शिका 1१ a, 
| 99 | इं.गां.शा. वै.म.रु.नागपूर Se 
१२ | कोल्हापूर .____ ee ee, ee ne Ce 
१३ ।धुळे a a oe a. ae 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


अ.क्र संबंधीत शासकीय वैद्यकीय यंत्रसामुग्रीचे नाव व वाटप तपशिल 
महाविद्यालय व रुग्णालय मायक्रोडिब्रायडर सिस्टीम कोब्लंटर मशीन (विथ इएनटी एन्डोस्कोप सेट विथ 
(विथ मायक्रोडिब्रायडर ब्लेड) कोब्लेंटर वॉन्ड) नेझल एन्डोस्कोप 
(0 30 ४५ ७० 

i जे. ____,1 3 4 
१४ ।श्री.व.ना.शा. वै. म., स.रु., यवतमाळ a ce शिक आशा Po 
१५ ।स्वा.रा.ती.ग्रा.शा.वै. म. , अंबाजोगाई १ ह| 1 आरी. | 1 ce 
१६ स्वा. रा.ती.ग्रा.शा.वै.म.व रु., अंबाजोगाई rr ee a आळ a ns 
१७ ।बी.जे. ससरु., पुणे २ शिक्का 
१८ | चंद्रपूर शिका आशा 1 प a 2 
एकूण २२ १८ १८ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


